वाचा:- 


मागणी क्रमांक के-६ मुख्य लेखाशीर्ष 
“२८०१ वीज ” सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षातील अंतिम अनुदान व बचतीची 
रक्कम प्रत्यार्पित करणेबाबत (कार्यक्रम) 


महाराष्ट्र शासन 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 


शासन निर्णय क्र. बजेट-२०२१/प्र.क्र. ४१(४)/ऊर्जा-३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२१ 


१) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
2) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 


3 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 


६) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
७ शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 


शासन निर्णय- 


) 
) 
) 
५) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
) 
) 


क्र निधिवि २०२०/प्र.क्र.३८(१/उर्जा-३, दिनांक 92.08.2020 
क्र निधिवि २०२०/प्र.क्र.३८(२)/उर्जा-३, दिनांक १८.०९.२०२० 
क्र निधिवि २०२१/प्र.क्र.३५/उर्जा-३, दिनांक २४.०३.२०२१ 

क्र निधिवि २०२१/प्र.क्र.३६/उर्जा-३, दिनांक २४.०३.२०२१ 

क्र निधिवि २०२१/प्र.क्र.३७/उर्जा-३, दिनांक २४.०३.२०२१ 

क्र पुनर्वि-२०२१/प्र.क्र.३३/उर्जा-३, दिनांक २७.०३.२०२१ 

क्र संकिर्ण २०२०/प्र.क्र.४५/उर्जा-५, दिनांक २७.०३.२०२१ 

८) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र निधिवि २०२०/प्र.क्र.३८/उर्जा-३,दिनांक ३१.०३.२०२१ 


सन २०२०-२०२१ या वित्तीय वर्षात मागणी क्रमांक के-६, मुख्य लेखाशिर्ष २८०१ वीज अंतर्गत 
अर्थसंकल्पित केलेल्या एकूण तरतूद रु. ७३,६१,११,६३,०००/- (रुपये सातहजार तीनशे एकसष्ट कोटी 
आकरा लाख त्रेसष्ट हजार फक्त) मध्ये रुपये ६०९,९६,४१,०००/- तरतूद पुनर्विनियोजनाने वळती करुन 
झालेल्या रुपये ७९,७१,०८,०४,०००/- तरतूदीमधून रु. ७९,६६,०७,९९,०००/- अंतिम अनुदान/ तरतूद 
ठेवण्यात येत असून रुपये 4,00,04,000/- प्रत्यार्पित करण्यास व राखीव लेखाशिर्षात जमा करण्यास 


शासन मंजूरी देत आहे, 
बचतीची STAIR विभागणी व कारणे खालीलप्रमाणे आहेत. 
(रक्‍कम हजारात) 
उपशीर्ष एकूण तरतूद | अंतिम तरतूद/ खर्च | प्रत्यार्पित बचत | प्रत्यार्पण कारणे 
(en een 2 3 8 द 
मागणी क्र. के-६, २८०१ वीज, मुळ ५०१९९६९९ ६८८५९६९९ आवड्यकतेनुसार 
१०४ वीज विकास व्यवस्था पुरवणी ५६११३६३ तरतूद वितरीत 
राष्ट्रिय भार, ०१ वीज दरात | पुनर्वि (3१३०४८६३७ करण्यात आली आहे. 
सवलत, (०१)(०१) कृषिपंप | एकूणऱ-६८८५९६९९ 
ग्राहकांना वीज दर सवलत 
सर्वसाधारण, (कार्यक्रम) 
(२८०१५५७२), ३३ अर्थसहाय्य 
मागणी क्र. के-६, २८०१ वीज, | मुळ तरतूद ६०००००० ४५००००० आवड्यकतेनुसार 
१०४ वीज विकास व्यवस्था | पुनर्वि ()१५००००० तरतूद वितरीत 
राष्ट्रिय भार, ०१ वीज दरात YPU=8400000 करण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-२०२१/प्र.क्र. ४१(४)/ऊर्जा-३ 


उपशीर्ष एकूण तरतूद | अंतिम तरतूद/ खर्च | प्रत्यार्पित बचत | प्रत्यार्पण कारणे 
a आगा २ 3 8 4 

सवलत, (०१)(०२) यंत्रमाग 
ग्राहकांना वीज दर सवलत 
सर्वसाधारण, (कार्यक्रम) 
(२८०१५५८१), ३३ अर्थसहाय्य 
मागणी क्र. के-६, २८०१ वीज, मुळ तरतूद २०००००० १५००००० ति आवर्यकतेनुसार 
१०४ वीज विकास व्यवस्था पुनर्वि (-)५००००० तरतूद वितरीत 
राष्ट्रिय भार, ०१ वीज दरात एकूण5१५००००० करण्यात आली 
सवलत, (0903) Tar आहे.. 
ग्राहकांना वीज दर सवलत 
सर्वसाधारण, (कार्यक्रम) 
(२८०१५५९९), ३३ अर्थसहाय्य 
मागणी क्र. के-६, २८०१ वीज, | मुळ तरतूद ६०००००० ४५००००० शि आवर्यकतेनुसार 
१०४ वीज विकास व्यवस्था पुनर्वि (-)१५००००० तरतूद वितरीत 
राष्ट्रिय भार, ०१ वीज दरात एकूण-5४५००००० करण्यात आली आहे. 
सवलत, (०१)(०४ औद्योगिक 
ग्राहकांना वीज दर सवलत 
सर्वसाधारण, (कार्यक्रम) 
(२८०१५६०५), 33 अर्थसहाय्य 
मागणी क्र. के-६, २८०१ वीज, | मुळ तरतूद ३७५०००० 7 7 वित्त विभागाच्या 
०५ पारेषण व वितरण, १९९ पुनर्वि (3७५०००० सहमतीनुसार पुर्ण 
अशासकीय संस्थांना सहाय्य, एकूण*<०० रक्‍कम 
(00)(02) विदर्भ व मराठवाडा पुनर्विनियोजनाने 
विभागातील कृषि पंपांना विज इतर आवश्‍यक 
जोडणी देणे कार्यक्रम) ठिकाणी वळती 
(२८०१५५१६), ३१ सहायक करण्यात आली आहे. 
अनुदाने (वेतनेतर) 
मागणी क्र. के-६, २८०१ वीज, लाक्षणिक पु.मा. १ ३०११०० षि अर्थसंकल्पीत व 
०५ पारेषण व वितरण, ८०० | पुनर्विनि (1) ३०१०९९ पुनर्विनियोजनाने 
इतर खर्च, (००)(०२) महाराष्ट्र एकूण 5३०११०० उपलब्ध केलेली पुर्ण 
राज्य विद्युत वितरण कंपनी तरतूद वितरीत 
यांस सहाय्यक अनुदान करण्यात आली. 
(कार्यक्रम) (२८०१२६२४), ३१ 
सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 
मागणी क्र. के-६, २८०१ वीज, ५,००,०० | ५,००,०० | रत्नागिरी जिल्ह्यात 
०५ पारेषण व वितरण, ८०० अनुऱोषाचे लाभार्थी 
इतर खर्च, (००)(०६) कृषिपंप उपलब्ध न झाल्याने 
संचाचा ग्रामीण व यापूर्वीचा उपलब्ध 
विद्युतीकरणाचा प्रादेशिक निधी पुरेसा असल्याने 
असमतोल दूर करण्यासाठी चालू आर्थिक 


महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण 


वर्षातील संपूर्ण 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-२०२१/प्र.क्र. ४१(४)/ऊर्जा-३ 


उपशीर्ष एकूण तरतूद | अंतिम तरतूद/ खर्च | प्रत्यार्पित बचत | प्रत्यार्पण कारणे 
Po 2 ३ 8 4 
कंपनी मर्यादित यांस सहायक रक्कम प्रत्यापीत 
sar (कार्यक्रम) करण्यात आली आहे 
(२८०१२६८९), ३१ सहायक 
अनुदान (वेतनेतर) 
मागणी क्र. के-६, २८०१ वीज, मुळ तरतूद १,०० ति ५ | महाराष्ट्र राज्य विद्युत 
०५ पारेषण व वितरण, coo | पुनर्विनियोजन (-) ९५ नियामक 
इतर खर्च, (००)(०५) महाराष्ट्र एकूण तरतूद = 4 आयोगाकडून मागणी 
राज्य विद्युत नियामक आयोग न आल्याने रक्‍कम 
(कार्यक्रम) (२८०१२४६४), ३१ प्रत्यार्पीत करण्यात 
सहायक अनुदान (वेतनेतर) आली आहे. 
एकूण अर्थसंकल्पित ७३,६१,११, ६३ 
एकूण पुनर्विनियोजन (+/-) (+) ६,०९,९६,४१ 
एकूण २८०१ (98,99,02,08 ७९,६६,०७,९९ ५,००,०५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२१०५१०१६२९०५५६१० असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत :- 


Nanasaheb 
Rajaram Dhane 


(ना. रा. ढाणे) 
शासनाचे अवर सचिव 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२० 

२. महलेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर 

३ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या., प्रकाहगड,वांद्रे (पूर्व), मुंबई 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मीती कंपनी मर्या., प्रकाशगड,वांद्रे (पुर्व, मुंबई 

५ महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, पशुसंवर्धन आयुक्‍तालयाशेजारी, स्पायसर कॉलेजच्या 


समोर, औंध,पुणे 


६ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य होल्डिंग कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड,वांद्रे (पूर्व), मुंबई 
७ सचिव, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मुंबई 

८ अधिदानव लेखा अधिकारी, (अराप / रालेवि-१), अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 
९ निवासी लेखा अधिकारी, वांद्रे (पूर्व मुंबई४०० ०५१ 

१० अवर सचिव (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

११ कक्ष अधिकारी (प्रशासन-१), उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२ 

१२ वित्त विभाग, /(अर्थसंकल्प-१३ / साधनसंपत्ती /साऊ / व्यय-१६) मंत्रालय, मुंबई, ३२. 
१३ नियोजन विभाग (का.१४६१), मंत्रालय मुंबई- ४०००३२. 
१४ सामाजिक न्यास व विशेष सहाय्य विभाग, (अर्थसंकल्प शाखा) मंत्रालय, मुंबई, ३२. 
१५ निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


